अंडर व्हेईकल स्कॅनर बसविण्यात येणार असल्याने . 
मंत्रालय मुख्य प्रवेशद्वार व उद्यान प्रवेशद्वार वाहनांच्या 
प्रवेशासाठी तात्पूरत्या स्वरुपात बंद ठेवण्याबाबत. 


दि महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.पी्ईएस-०६०७/प्र.क्र.३९७/वि.शा.४, 
- मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दि. १७ ऑक्टोबर, २००७. 


पहा : शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांक पीईएस-०६/२००१/१०४/विशा-४, दिनांक २३ जानेवारी,२००२ 


मादाम कामा रोडदरील मंत्रालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर अंडर व्हेईकल स्कॅनर बसविण्याचे 
काम दि. १८/१०/२००७ पासून हाती घेण्यात येणार आहे. . त्यामुळे मुख्य आगमनद्वार तात्पूरत्या स्वरुपात 
बंद ठेवावे लागणार आहे. या कालावधीत निळा गोल स्टिकर असलेल्या सर्व वाहनांनी बॅक हाऊससमोरील 
उद्यान प्रवेशद्वारातून मंत्रालय आवारात प्रवेश करावा. मादाम कामा रोडच्या पूर्वेकडून (हुतात्मा राजगुरु 
चौकातून) मंत्रालयात येणाऱ्या वाहनांनी एअर इंडिया बिल्डींगपर्यंत जाऊन उजवीकडे वळून जीवन विमा 
मार्गावरुन बॅक हाऊस येथील उद्यान प्रवेशद्वारातून मंत्रालय आवारात प्रवेश करावा. 


2. मुख्य प्रवेशद्वाराचे काम संपल्यानंतर उद्यान प्रवेशद्वार , येथे ,अंडर व्हेईकल स्कॅनर 
बसविण्याचे काम हाती घेण्यात येईल त्यावेळी निळा गोल व पिवळा चौकोनी स्टिकर दिलेल्या सर्व वाहनांना 
मंत्रालय मुख्य प्रवेशद्वारातून प्रवेश देण्यात येईल. या दोन्ही कालावधीत सर्व वाहतांचा प्रवेशासाठी सुरक्षा 
अधिकाऱ्यांनी etree व्यवस्था करावी. या दोन्ही दुरुस्तीच्या कालावधीत वाहने बाहेर जाण्यासाठी 
नेहमीप्रमाणे निर्गमच प्रधेशद्वाराचा वापर करावा. न न 


३ सदर दोन्ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर वाहनांच्या प्रवेशाचे नियमन नेहमीप्रमाणे करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


4 43 ७०७ -4 a a १७%» ered sated? os N A 
(रु. न. देशमुख ) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रत, - 
मा.मुख्यमंत्री . 
मा.उपमुख्यमेंत्री 


सर्व मा.मंत्री महोदय 

सर्व मा.राज्यमंत्री महोदय 
मुख्य सचिव 

सर्व अपर मुख्य सचिव 
सर्व प्रधान सचिव 

सर्व सचिव 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/सह पोलीस आयुक्त (वाहतुक),' वरळी, मुंबई, 
पालीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन - विशा-४ संग्रहार्थ, 


द वाच्य 


